कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान सन २०१८-१९ 
मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राबविण्यासाठी 
पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध निधी रु.११६६७ 
लक्ष वितरित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयायो-०८१८/प्र.क्र.२४३/१८/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ०८ फेब्रुवारी, २०१९ 


) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अे, दि.२७ एप्रिल, २०१८. 
) केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.१३-८७/२०१६-॥॥&1(1&>),दि. २५ मे,२०१८. 
) केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.३-१/२०१५-॥/॥&1(&;>),दि. १२ जून,२०१८. 
) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः कृयांउ-१०१७/ प्र.क्र.६४/१७/१४-अ,दि. २७ जून, २०१८ 
५) केंद्र शासनाच्या कृषी व शहोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.३-१/२०१५-॥॥&1(&>),दि.५ जुले,२०१८. 
) 
) 
) 
) 


आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्या-६, दि.७ जुले, २०१८ 
कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः कृयायो-०८१८/प्र.क्र.२०२/१८/१४-अ,दि.१८जुळे,२०१८ 
कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक: कृयायो-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-अ,दि.१९ जुले,२०१८. 
आदिवासी विकास विभागाचा झासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्या-६,दि.७ ऑगस्ट, २०१८ 
१०) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकःकृयायो-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-अ,दि.१४ ऑगस्ट,२०१८ 
११) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकःकृयायो-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-ओ,दि.२८ ऑगस्ट, २०१८ 
१२) कृषी व पदुम विभागाचा शासन शुध्दीपत्र क्रमांकःकृयायो-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-अ,दि.१५ सप्टेंबर,२०१८ 
१३) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१८/प्र.क्र.(११२(१)/१८)/२-ओ,दि.१नोव्हे, २०१८. 
१४) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः कृयायो-०८१८/प्र.क्रर४३/१४-अ,दि.१६ नोव्हेंबर,२०१८ 
) 
) 
) 
) 


१५) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः कृयायो-०६१८/प्र.क्र.१९४/१४-अ,दि.३० MSI, 209¢ 
१६) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्य-६,दि.२२ जानेवारी, २०१९. 
१७) केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.१३-८७/२०१६-॥॥&1(1&>),दि.४ डिसेंबर,२०१८. 
१८) कृषी व पदुम विभागाचा झासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१८/प्र.क्र.(११२(१/१८)/२-अ,दि.५ फेब्रुवारी,२०१९. 
प्रस्तावना:- 
राज्यात केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप 
अभियानांतर्गत एकूण आठ घटक असून, त्यापैकी घटक क्र.२ व ३ राज्यात राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये 
केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीच्या हिऱड्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयायों-०८१८/प्र.क्र.२४३/१८/१४-ओ 


२. केंद्र शासनाने, सन २०१८-१९ या वर्षात कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत प्रवर्गनिहाय 
वितरीत केलेला निधी तसेच सन २०१७-१८ या वर्षातील अखर्चित असलेला व सन २०१८-१९ या वर्षात 
खर्च करण्यासाठी पुनर्जिवित करुन दिलेला निधी व समरुप राज्य हिछ्याच्या आवश्‍यक निधीचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे. 


(रु. लाखात) 
अ. । प्रवर्ग केद्र हिछयाचा प्राप्त निधी आवश्यक । एकूण 
डि आकांक्षित सर्व २०१७-१८ चा | एकूण >. 
जिल्ह्यांसाठी | जिल्ह्यांसाठी | पुनजिवित निधी ज्या 
स्स्याचा 
(२०१८-१९) | (२०१८-१९) (६०%) 
निधी ०% 
। १. | सर्वसाधारण ६०० ९७०० 3.48 | 10303.48 | ६८६९.०३ | १७१७२.५७ 
२. अनु.जाती | 40 | २१०० ०.२७ | २२००.२७ १४६६.८५ | ३६६७.१२ 
३. |अन.जमाती | १०० | १९५० ७.१६ | २०५७.१६ | १३७१.४४ | ३४२८.६० 
एकूण ८०० १३७५० १०.९७ | १४५६०.९७ | ९७०७.३२ | २४२६८.२९ 


३. ठिवरीलप्रमाणे, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिऊ्यासाठी रु.१०३०३.५४ लक्ष व समरुप राज्य 
हिछ्यासाठी रु.६८६९.०३ लक्ष एवढया निधीची आवश्‍यकता आहे. तथापि, संदर्भाधीन दि.१ नोव्हेंबर 
२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीसह केंद्र हिस्स्यासाठी 
रु.३३०४ लक्ष व राज्य हिस्स्यासाठी रु.२२०३ लक्ष तरतूद उपलब्ध होती. सदर निधीमधून सर्वसाधारण 
प्रवर्गाच्या निधीपैकी केंद्र हिस्स्याचा रु.३३०३.५४ लक्ष व त्यास आवश्‍यक समरुप राज्य हिस्स्याचा 
रु.२२०२.३६ लक्ष असा एकूण रु.५५०५.९० लक्ष निधी संदर्भाधीन दि.२७ जुन, २०१८, दि.१८ जुले, २०१८, 
दि.१६ नोव्हेंबर, २०१८ व दि.३० नोव्हेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 
आणखी केंद्र हिस्स्याचा रु.७,००० लक्ष व त्यास आवश्‍यक समरुप राज्य हिस्स्याचा रु.४६६७ लक्ष निधी 
वितरीत करणे बाकी आहे. 

४. संदर्भाधीन दि.५ फेब्रुवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या 
तरतुदीतून केंद्र हिवड्यासाठी रु.७,००० लक्ष व राज्य हिळ्यासाठी रु.४,६६७ लक्ष असा एकूण रु.११६६७ 
लक्ष निधी पुनर्विनियाजनाने उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर निधी सन २०१८-१९ च्या नियमित 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी आयुक्त (कृषी) यांना बीडीएस प्रणाळीवर वितरीत करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयायों-०८१८/प्र.क्र.२४३/१८/१४-ओ 
शासन निर्णय:- 


१. सन २०१८-१९ या वर्षात सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाची अंमळबजावणी 


करण्यासाठी, केंद्र हिस्स्याचा रु.७००० लक्ष (रुपये सत्तर कोटी फक्त) व त्यास आवश्‍यक समरुप राज्य 
हिस्स्याचा रु.४६६७ लक्ष (रुपये सेहचाळीस कोटी सदुष्ट लक्ष फक्त) असा एकूण रु.११६६७ लक्ष (रुपये 
एकशे सोळा कोटी सदुसष्ट लाख फक्त) निधी आयुक्त, (कृषी) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधीमध्ये केंद्र व राज्य हिळऊड्याचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र योजनेचे नाव सर्वसाधारण प्रवर्ग एकूण 
केद्र हिस्सा (0%) | राज्य हिस्सा (४०%) 
।_१. | कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान ७,००० ४,६६७, ११,६६७ 


३. सदर निधी खालील लेखाशीर्षखाली पुनर्विनियोजनाने मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


केंद्र राज्य 
मागणी क्रमांक:- डी-३ मागणी क्रमांक डी -३ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
(००) ११३-कृषी अभियांत्रिकी (००) ११३ कृषी अभियांत्रिकी 


(००) (०८) कृषी उन्नती योजना कृषी | (0० (98) कृषी उन्नती योजना कृषी 
अभियांत्रिकीकरण उपअभियान (कें.पु.यो), | अभियांत्रिकीकरण उपअभियान 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१२५१३) (राज्य हिस्सा ४०%), (२४०१८७३६)- 

३३ अर्थसहाय्य. ३३ अर्थसहाय्य. 


४. या उप- अभियानाकरीता वितरीत करण्यात आलेला निधी वार्षिक कृती आराखडयात मंजुर केलेल्या 


बाबींबर खर्ची टाकावा, तसेच अनुदानाची रक्‍कम कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या 
जिल्हास्तरावरील PEMS प्रणालीशी संलग्न केलेल्या बँक खात्यातून लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक 
खात्यावर जमा करावी. 


. सदर निधीमधून राबवावयाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना कृषी यांत्रिकीकरण उप 


अभियानाच्या मार्गदर्शक सचूना, दि.२७ एप्रिळ, २०१८ च्या उन्नत शेती समृध्द शेतकरी अभियानाच्या 
शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, केंद्र शासनाच्या दि.४ डिसेंबर, २०१८ च्या 
पत्रातील सूचना, अटी व शर्तीचे तसेच दि.१८ जुले, २०१८ च्या शासन निर्णयातील अटी/शर्ती व विहीत 
कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयायों-०८१८/प्र.क्र.२४३/१८/१४-ओ 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनैपचारिक संदर्भ क्रमांक.२०/२०१९/व्यय-१ 
दि.२५, जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व वित्त विभागाचे परिपत्रक 
क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२ एप्रिळ, २०१८ मधील अटींची पुर्तता करुन सदर 
परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर IRM निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०८११५६२८०८०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shrikant 
Chandrakant : 
IN 1=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7c¢ 
A d e74cffd3a95f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant 
Chandrakant And 
nage Se amen 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


॥08965025048 


प्रत, 
१. मा.मंत्री ( कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि),मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. सर्व सन्माननीय विधी मंडळ सदस्य, द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव (कृषि), मंत्रालय,मुंबई-३२ 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. संचालक ( निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 
७. सर्व संचालक/सह संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
८. विभागीय कृषि सह संचालक (सवी 
९. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता) 
११.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२.नियोजन विभाग (का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३.वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४.मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगीसचिव 
१५.मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगीसचिव 
१६.निवड नस्ती (कार्यासन -४ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


